प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत 
मंजूर असलेल्या २२७ अस्थायी पदांना 
दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२३/१४५/प्र.क्र.७४/कु.क. 
१० वा मजला, बी विंग, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, लो.टि. मार्ग, मुंबई- Yoo ००१ 
दिनांक: ०३ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा - 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२३/१४५/प्र.क्र.७४/कुक, 
दि. ३१/०३/२०२३ 
२) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे यांचे पत्र 


क्रमांकः राकुकका/आस्था-२क/अ.प.२२७/मुदतवाढ/न.क्र.9३/३९११६/२०२३, 
दि.१०/०८/२०२३ 

३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, 
दि.३१/०८/२०२३ 

४) वित्त विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, 
दि.०६/०९/२०२३ 


प्रस्तावना - 


कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत प्रजनन व बाळ आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत असलेल्या 
२२७ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र. १ अन्वये दि.०१/०३/२०२३ ते दि. ३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. आता सदर कार्यक्रमांतर्गत २२७ अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते 
दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ अन्वये शासनास प्राप्त झाला 
आहे. त्यानुषंगाने सदर २२७ अस्थायी पदांना दि. ०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 
कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत प्रजनन व बाळ आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत २२११ 
लेखाशिर्षाखाली असलेल्या अस्थायी पदांच्या आढाव्यास उच्चस्तर सचिव समितीच्या मान्यतेच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२३/१४५/प्र.क्र.७४/ कु.क. 


अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” नुसार मंजूर कार्यरत असलेल्या २२७ अस्थायी 
पदांना दि. ०१/०९/२०२३ ते दि. २९/०२/२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रमातील अस्थायी पदांचे विवरणपत्र 


अ.क्र पदनाम सुधारित वेतन | पद-संख्या 
मॅट्रीक्समधील वेतन स्तर 

| 9 | संशोधन अधिकारी 5-२३:६७७००-२०८७०० शिया 
२ | PCT ATT बाल संगोपन अधिकारी | 5-२३:६७७००-२०८७०० ३० 
एकूण (आ) ३१ 

३ | आरोग्यसामुग्री देखभाल अधिकारी | 5-१५:४१८००-१३२३०० १ 

एकूण (ब) Pt 

४ सांख्यिकी अधिकारी 58-१४: ३८६००-१२२८०० ३० 
५ | शितसाखळी तंत्रज्ञ / तांत्रिक | 85-१४: ३८६००-१२२८०० ३० 

reared} 

न सहाय्यक अधिक्षक 5-१३:३५४००-११२४०० १ 

9 लघुलेखक 5-८:२५५००-८११०० १ 
é टंकलेखक 5$-६:१९९००-६३२०० ३० 
९ वाहन चालक 5-६:१९९००-६३२०० १०३ 
एकूण (क) १९५ 
एकूण (अ--ब--क) २२७ 


२. सदर अस्थायी २२७ पदांवरील होणारा खर्च आर-१, २२११ -कुटुंब कल्याण, ००१ - 
संचालन व प्रशासन, १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना, (०१) (०९) प्रजोत्पादन विषयक व बाल 
आरोग्य कार्यक्रम - (२२११ ०५४१) या लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२०२४ या वर्षात अर्थसंकल्पित 
केलेल्या मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि. ३१/०८/२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२३/१४५/प्र.क्र.७४/ कु.क. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९२७१७२४२३३७१७ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ANIL MAHADEV 
A N | | KUMERIYE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 

DEPARTMENT, 


2.5.4.20=7de2c699c260e8b545f2736f6acef8 
2da11a2da0a65565e5bcb99995bc1 12fe6, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=C4770170FA4EC3BAEC96DOF 


A6B787BC46960639B94799F693E5F 1 26CA6F 
1AF70, cn=ANIL MAHADEV KUMERIYE 
Date: 2023.10.04 11:44:41 +05'30' 


(अनिल कुमेरिये) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल,महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरीक्षा/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
२. अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई. 

३. आयुक्‍त (कु.क.) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

५. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, पुणे 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी , पुणे 

७. वित्त विभाग (व्यय-१३) मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती ( कु.क). 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२३/१४५/प्र.क्र.9४/ कु.क. 


परिशिष्ट “अ 
कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत -प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत असलेल्या २२७ अस्थायी 
पदांचा तपशील 
अ) पुणे मुख्यालय 
अ.क्र पदनाम मंजूर पदांची संख्या 
Za 2 3 
ea संशोधन अधिकारी Po 
२ | लघुलेखक i ae 
३ ।आरोग्यसामुग्री अधिकारी Po 
४ | सहाय्यक अधिक्षक 11 प 
एकूण PR 
ब) जिल्हास्तर मुंबई महानगरपालिका, ठाणे / नांदेड जिल्ह्यांसाठी 
Le जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी २ 
२ | सांख्यिकी अधिकारी २ 
३ | शितसाखळी तंत्रज्ञ /तांत्रिक (शितपेटी) २ 
४ | टंकलेखक २ 
५ | वाहनचालक ४ 
एकूण १२ 
क) चंद्रपूर, अकोला, औरंगाबाद व रायगड जिल्ह्यांकरीता 
शि जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी ४ 
२ | सांख्यिकी अधिकारी ४ 
३ | शितसाखळी तंत्रज्ञ /तांत्रिक (शितपेटी) ४ 
४ | टंकलेखक ४ 
५ | वाहनचालक १३ 
एकूण २९ 


ड) पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, नागपूर, परभणी जिल्ह्यांकरीता 


शि 


जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी 


२ 
३ 


सांख्यिकी अधिकारी 
शितसाखळी तंत्रज्ञ /तांत्रिक (शितपेटी) 


4 


4 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२३/१४५/प्र.क्र.७४/ कु.क. 


४ | टंकलेखक षु 
५ | वाहनचालक २४ 
एकूण PB 
इ) यवतमाळ, गडचिरोली, भंडारा, अमरावती, सिंधुदुर्ग, बुलढाणा व मुंबई महानगरपालिका 
शि जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी ७ 
२ | सांख्यिकी अधिकारी 9 
3 | शितसाखळी तंत्रज्ञ /तांत्रिक (शितपेटी) ७ 
४ | टंकलेखक 9 
4 | वाहनचालक २५ 
एकूण 43 
ई) बीड, सोलापूर, जळगांव, धुळे, जालना, सांगली, वर्धा, उस्मानाबाद, अहमदनगर, लातूर, रत्नागिरी व 
सातारा जिल्ह्यांसाठी 
| जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी १२ 
२ सांख्यिकी अधिकारी १२ 
३ शितसाखळी तंत्रज्ञ /तांत्रिक (शितपेटी) १२ 
४ टंकलेखक १२ 
षु वाहनचालक ३७ 
एकूण ८५ 
एकूण २२७ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


